प्रशासकीय मान्यता 
सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक 
योजनेतंर्गत मंजूर अनुदानातून यंत्रसामुग्री व 
साधनसामुग्री खरेदीस प्रशासकीय मान्यता. 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अकोला 
महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक : जीएमए-२०२१ /प्र.क्र.९२/प्रशा-१ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन मंत्रालय 
९ वा मजला, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई -४०० ००१ 
दिनांक : २६ मार्च, २०२१ 


, शासन निर्णय,उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक भांखस-२०१४/प्र.क्र. ८२/ 


वाचा : १ 
भाग-॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६. 
२. शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४० / 
आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७. 
३. शासन निर्णय,उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक संकीर्ण-२०१४/प्र.क्र. २१५/ 
उद्योग-४, दिनांक २४.०८.२०१७ 
४. शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांक: वैशिवि- 
२०२०/प्र.क्र.२८१/प्रश्ञा-२, दिनांक ०६.११.२०२० 
५. जिल्हाधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, नियोजन विभाग, (जिल्हा नियोजन 
अकोला) मागणी क्र. ओ - ७७/सन २०२० - २१ 
६. संचालनालयाचे पत्र क्रमांक संवैशिवसं/यंशािख/जिवायो/ शावैम,अकोला /प्र.मा./म/ 
६०६९/२०२१, दिनांक ०८.०३.२०२१ 
शासन निर्णय :- 


उपरोक्त नमूद दिनांक ०८.०३.२०२१ च्या पत्रान्वये संचालनालयाने शासनास सादर 


केलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने, विभागाच्या नियंत्रणाखालील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, 
अकोला या संस्थेस सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षात जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत मंजूर अनुदानातून 
संस्थेस रुपये १,३१,५६,४१२/- ( रुपये एक कोटी, एकतीस लक्ष, छप्पन हजार, AT बारा फक्त) 


इतक्या किंमतीची खालील तक्त्यात नमूद यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदी करण्यास खालील 


अटींच्या अधीन राहून मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


अ.क्र यंत्राचे नांव नग | प्रतिनग किंमत | एकूण किंमत 
।_१_ मॉड्युलर ऑपरेशन थिएटर विथटर्नकि | ३ ३१९३३०८ ९५७९९२४ 
२ । इ.एन.टी. एन्डोस्कोप स्टेरोबोसकोप अंड हिं ११००००० ११००००० 
TRENT 
३ | ऑटो अँनालायझर / Hel ऑटोमेटेड णि १०१७१६० १०१७१६० 


रॅन्डम अँक्सेस SATS 


शासन निर्णय क्रमांकः जीएमए-२०२१/प्र.क्र.९२/प्रशा-१ 


अ.क्र 


यंत्राचे नांव नग । प्रतिनग किंमत | एकूण किंमत 


डिप फ्रिजर (- २० डिग्री सेल्सीयस) २ ४६७१६४ ९३४३२८ 


सेंट्रल मानीटरींग सिस्टीम फार गि ५२५००० ५२५००० 
एक्झीसस्टींग मल्टीपॅरा मॉनीटर 


एकूण १३१५६४१२ 


षु. 


सदर यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदीची प्रशासकीय मान्यता संस्थेस जिल्हा वार्षिक 
योजनातंर्गत मंजूर अनुदानातून प्रदान करण्यात येत आहे. 


सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या 
कार्यपध्दतीची नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित 
केलेल्या शासन निर्णय क्र. भांखस-२०१४ / प्र.क्र.८२ / भाग-॥ / उद्योग-४, दिनांक 
०१.१२.२०१६ व अनुषांगिक शासन निर्णयांमध्ये मध्ये नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे 
अनुपालन करण्यात यावे. 


सदर यंत्रसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया “औषधे, तद्अनुषंगीक उपभोग्य वस्तू व 
वैद्यकीय उपकरणे या बाबींची खरेदी हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स Haar लि. 
मार्फत करण्याबाबत” निर्गमित झासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक 
खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ नुसार करावी. 


सदर यंत्रसामुग्रीची आवश्‍यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त 
नसल्याची खात्री संचालक (वैद्यकीय शिक्षण) यांनी करावी. 


सदर यंत्रसामुग्रीसाठी कोणत्याही नवीन बांधकामाची, विद्युतीकरणाची तसेच नवीन 
पदनिर्मीतीची आवश्‍यकता नसल्याची खातरजमा करण्यात आलेली आहे. 


सदर यंत्रसामुग्रीची विनिर्दिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार यंत्रपुरवठा करु 
शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ शकतील 
अशा प्रकारची आहेत, असे संचालक (वैद्यकीय शिक्षण) यांनी प्रमाणित करावे. 


प्रस्तावित यंत्रसामुग्रीचा Badal इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भुत केलेला 
नसल्याबाबत व सदर यंत्रसामुग्री संबंधित संस्थेस आवश्‍यक असल्याबाबत संचालकांनी 
खात्री करावी. 

मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक 
राहील. 

सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
आलेल्या लेखाशिर्षाखाली मंजूर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार 
नाही याची दक्षता घ्यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीएमए-२०२१/प्र.क्र.९२/प्रशा-१ 


qo, उपरोक्त झासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ मधील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२ "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या शीर्षकाखालील 
परिच्छेद क्रमांक 3.9.2.9 मधील तरतूदीचे राज्यस्तरीय खरेदी समितीने अनुपालन 
करावे. सदर तरतूदीचे अनुपालन केलेल्या यंत्राच्या किंमतीस आवरऱ्यकतेनुसार 
सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल. 


११. समान स्वरुपाची व समान विनिर्दिष्टे असलेल्या यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीची एकच 
निविदा प्रसिध्द करणेबाबतची कार्यवाही हाफकीन महामंडळाने करावी. अशा प्रकारे 
निविदा प्रसिद्ध करणे हाफकीन महामंडळास शक्‍य होईल याअनुषंगाने संचालक, 
वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई यांनी यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदीची मागणी 
नोंदवावी. 

१२. रुपये तीन लक्ष पेक्षा कमी किंमतीची तथापी एकापेक्षा अधिक संस्थांना आवश्‍यक 
असणारी यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीची मागणी एकत्रित करून अशा बाबींची 
खरेदी हाफकीन महामंडळामार्फत करण्यात येईल. 


१३. संस्थास्तरावर खरेदी करण्यात येणाऱ्या Gara खरेदी शासन निर्णय, उद्योग, 
उर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ च्या खरेदी धोरणातील कार्यपध्दतीनुसार 
करतांना याबाबत सदर खरेदी शासन निर्णय, उद्योग उर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक 
संकीर्ण २०१४ / प्र.क्र. २१५ / उद्योग -४, दिनांक २४.०८.२०१७ अन्वये विहीत करण्यात 
आलेल्या गव्हर्नमेंट ई मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल कार्यपध्दतीचा वापर करावा. 


२. प्रस्तुत विषयी उपरोक्त यंत्रसामुग्रीसाठी येणारा खर्च खालील लेखाशिर्षातून भागविण्यात 
यावा. 


मागणी क्र.एस-४ 
०३ षि वैद्यकोय शिक्षण व प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५ | = | विषमचिकित्सा 
६२ | - | जिल्हा योजना अकोला - 
६२ (०१) | -  रुग्णालयासाठी यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदी 
५२ q यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री 
संगणक सांकेतांक (४२१० १५८५) 


३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/ 
विनियम, दिनांक १७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग - 
२, अनुक्रमांक-३, नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीएमए-२०२१/प्र.क्र.९२/प्रशा-१ 


oe सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३२६१३२६५०५२१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ARUN 
MURLIDHARR 
AO DAHALE ® 
(अ. मु. डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखाकार -२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र, नागपूर 

२. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकीन बायो फार्मास्युटीकल्स्‌ कॉर्पोरेशन लि., मुंबई. 
३. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 

४. जिल्हाधिकारी, अकोला 

५. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अकोला 

६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अकोला 

७. निवडनस्ती (प्रश्‍ा-१) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


